प्रशासकीय मान्यता- 

सिव्हील लाईन्स, नागपूर येथील बंगला क्र. 
५७/१, ५८/१, ४६/१ च्या परिसरात जिल्हा 
न्यायाधीश व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश 
यांचेसाठी २० निवासस्थाने व दिवाणी 
न्यायाधीश (व.स्त.) यांचेसाठी १० अशी 
एकूण ३० निवासस्थाने बांधण्याबाबत....... 


महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः सीआरक्यू-१२१७/प्र.क्र.३१/का.१३ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
तारीख: ०६ जुले, २०१८ 


वाचा :- 
१) प्रबंधक (निरिक्षणे-२), उच्च न्यायालय, अपिल शाखा, मुंबई यांचे क्रमांक:- बी (डब्ल्यू) 
६०२५/१९५६, दिनांक:- १९ जानेवारी, २०१७ चे पत्र. 
२) जिल्हा व सत्र न्यायालय, नागपूर यांचे जा.क्र.डी-२ (३) /३४५४/२०१६, 
दिनांक:- १९ नोव्हेंबर, २०१६ चे पत्र. 
प्रस्तावना :- 


उपरोक्त संदर्भाधिन क्र.१ च्या पत्रान्वये, सिव्हील लाईन्स, नागपूर येथील बंगला क्र. 
५७/१, ५८/१, ४६/१ च्या परिसरात जिल्हा न्यायाधीश व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीहा यांचेसाठी २० 
निवासस्थाने व दिवाणी न्यायाधीह (व.स्त.) यांचेसाठी १० अशी एकूण ३० निवासस्थाने 
बांधण्याबाबतचा प्रस्ताव मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांच्याकडून शासनास सादर करण्यात आला 
होता. सदरहू प्रस्तावास प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 
सिव्हील लाईन्स, नागपूर येथील बंगला क्र. ५७/१, ५८/१, ४६/१ च्या परिसरात जिल्हा 
न्यायाधीडा व अतिरिक्‍त सत्र न्यायाधीछा यांचेसाठी २० निवासस्थाने व दिवाणी न्यायाधीशा (व.स्त.) 
यांचेसाठी १० salt एकूण ३० निवासस्थाने रु.२१,५७,३१,०००/- (रुपये एकविस कोटी सत्तावन्न 
लक्ष ऐकतीस हजार फक्त) इतक्या अंदाजित खर्चाच्या कामास (खाली नमूद केलेल्या 
विगतवारीनुसार) या शासन निर्णयाद्वारे प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 
(रूपये लाखात) 


आवर्यक बाबी 
oe | बांधकामाचा खर्च ११,८२,१८,३००/- 


ति] मा 
a अंतर्गत विद्युतीकरण ( बांधकाम खर्चाच्या 4%) 
| बाहय विद्युतीकरण (बांधकाम खर्चाच्या ६%) 
पाणीपुरवठा व मलनिस्सारण (बांधकाम खर्चाच्या 4% ) 


शासन निर्णय क्रमांकः सीआरक्‍्यू-१२१७/प्र.क्र.३१/का.१३ 


संरक्षक भिंत आणि गेट 
अंतर्गत रस्ते आणि ड्रेन 
wee 
रेन वॉटर हार्वेस्टींग 
अग्निडामन यंत्रणा 
पार्कींग व्यवस्था 
नाती परिक्षण 
afters 

aa 
वैकल्पिक बाबी 


वाटर मेन, स्टोरेज, बोअरवेल आणि पंप हाऊस, इत्यादी 
सोलर TATE 


4 
ज्र 
a 
Al 


(ब) 


बहा aaa 
आकस्मिक खर्चे (बांधकाम खर्चाच्या ४%) ४७,२८,७३२/- 


3p 


भाववाढ (प्रकल्प खर्चाच्या १०%) 
सेवा कर (४०% प्रकल्प खर्चाच्या १५%) 
एकूण प्रकल्प खर्च रुपये:- 

म्हणजेच एकूण रुपये:- 


२. ही प्रशासकीय मान्यता खालील अटींच्या अधीन राहून देण्यात येत आहे. 
अ) काम सुरु करण्यापूर्वी नमुना नकाशा, मांडणी नकाशा तसेच विस्तृत THR 
वास्तुविशारदांकडून मंजूरी घेऊनच सुरु करावे. 
ब) ढोबळ स्वरुपात धरण्यात आलेल्या तरतुदीबाबत काम करतेवेळी विस्तृत अंदाजपत्रक 
करुनच काम हाती घ्यावे. 

क) प्रत्यक्ष काम करतेवेळी पर्यावरण विभाग, शासन निर्णय क्र. इएनव्ही-२०१३/ 
प्र.क्र.१७७/तां.क.१, दि. १० जानेवारी, २०१४ मध्ये उल्लेख करण्यात आलेल्या 
मार्गदर्शक तत्वांनुसार कार्यवाही करण्यात यावी. 

ड) काम सुरू करण्यापुर्वी सर्व संबंधित स्थानिक संस्था/प्राधिकरणे यांची मान्यता घेण्यात 
यावी. 

इ) सावर्जनिक बांधकाम विभागाच्या शासन निर्णय क्र. बीडीजी २०१७/प्र.क्र.६०/इमारती-२, 

दि. ०७/७/२०१७ अन्वये कार्यवाही करण्यात यावी. 

ई) नियोजित जागा उपभोक्ता विभागाच्या ताब्यात असल्याचे प्रमाणपत्र प्राप्त करुन सदर 

कामाच्या निविदा सूचना प्रसिध्द करण्यात याव्यात. 


| 
क्विं 
aa 
— 
७०: 
=a 
ai 
= 
77) 
1. 
= 
= 
La 


३. या प्रित्यर्थ होणारा खर्च “मागणी क्र.एच-७, ४२१६ गृहनिर्माणावरील भांडवली खर्च-०१ 
शासकीय निवासी इमारती-७०० इतर गृहनिर्माण (एक) न्यायदान-पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना 
- प्रमुख बांधकामे- ०३-न्यायदान (केंद्र पुरस्कृत योजना- केंद्र/राज्य हिस्सा) (०१) (०१)मोठी 
बांधकामे व (03) (०४ मोठी बांधकामे-५३-मोठी बांधकामे (४२१६ ०२९१) (४२१६ ०५२२)” या 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः सीआरकक्‍्यू-१२१७/प्र.क्र.३१/का.१३ 


लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा. मात्र, अर्थसंकल्पात तरतूद केल्याशिवाय कामास 
सुरुवात करण्यात येऊ नये. 


४. हे आदेश सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक ४२८/इमा-२, 
दि.१८/०५/२०१७ रोजी दिलेल्या सहमतीने, नियोजन विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक:- 
७७/१७/१४४३, दि.१३/०७/२०१७ अनुसार त्या विभागाच्या सहमतीने व वित्त विभागाच्या 
अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक:- ६०४/२०१८/व्यय-५, दि.२६/०४/२०१८ तसेच मा. मुख्य सचिव, 
महाराष्ट्र शासन यांच्या अध्यक्षतेखाळीलळ सचिव समितीच्या दि.१३/०६/२०१८ च्या बैठकीत 
घेतलेल्या मान्यतेनुसार व वित्त विभाग शासन निर्णय क्र:- विअप्र २०१३/ प्र.क्र.३०/ १३/ विनियम, 
भाग-२ दि.१७ एप्रिल, २०१५ सोबतच्या परिशिष्टातील वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका, १९७८ 
भाग user, उपविभाग-पाच, अनुक्रमांक १, महाराष्ट्र सार्वजनिक बांधकाम नियम 
पुस्तिकेतील परिच्छेद क्र.१३४ अनुसार प्रशासकीय विभागास प्रदान केलेल्या अधिकारान्वये 
संबंधित सक्षम प्राधिका-यांच्या मान्यतेने निर्गमित करण्यात येत आहेत. 


कि सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०७०६१४३७४१८४१२ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Amogh Shyamkant Kaloti 
Amo g h a तत वीची lea 

ou=Law and Judiciary Department, 

postalCode=400032, st=Maharashtra, 

2.5.4.20=1f733daf00a6028414c43d0cc10d82aca 
Shyamkant ८ 

serialNumber=9ebeebf21dc54ceec5 1 e6d5ffc84 

° bb94ca6af89497279007d66e97dc13547037, 

Ka | 0 t | cn=Amogh Shyamkant Kaloti 

Date: 2018.07.06 14:38:27 +05'30' 


(अमोघ ऱ्या. कलोती) 
विधि सल्लागार-नि-सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१. मा. सभापती, विधान परिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय,मुंबई, 
२. मा.अध्यक्ष, विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय,मुंबई, 
३. मा. विरोधी पक्ष नेता, विधान परिषद / विधान सभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय,मुंबई, 
४. महाप्रबंधक, उच्च न्यायालय , मुंबई, 
५. प्रबंधक (निरीक्षणे-२), उच्च न्यायालय (अपिल शाख) , मुंबई, 
६. प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, नागपूर, 
७. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) / (लेखापरीक्षा) महाराष्ट्र-एक, मुंबई, 
८. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)/ (लेखापरीक्षा) महाराष्ट्र-दोन, नागपूर, 
९. मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम, प्रादेशिक विभाग, नागपूर 
१०. अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, नागपूर 
११. कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग क्र.१, नागपूर 

(मूळ अंदाजपत्रक व आराखडे यांच्यासह) 

पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः सीआरक्यू-१२१७/प्र.क्र.३१/का.१३ 


१२. सहाय्यक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम उपविभाग क्र.१, नागपूर 

१३. जिल्हा कोषागार अधिकारी, नागपूर 

१४. सार्वजनिक बांधकाम विभाग (इमा-२), मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 

१५. वित्त विभाग/व्यय-५,मंत्राळय, मुंबई-४०० ०३२, 

१६. नियोजन विभाग,१४४३, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 

१७. अपर आयुक्त व सदस्य सचिव, विदर्भ वैधानिक विकास मंडळ, बी-२३/१, 
साऊथ अंबाझरी रोड, अंध विद्यालयाजवळ, नागपूर, 

१८.महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 

१९. कक्ष अधिकारी, का.७, ११ व १२,विधी व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 

२०. निवड नस्ती/संग्रहार्थ. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


